श्री.हिं.ध.शिंदे, उपसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा 
व आरोग्य संचालनालय, यांच्या विशेष 
कारणास्तव बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेशा क्र.औसुवआ-०५२१/प्र.क्र.9६/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, समक्रमांकाचे शासन sear, दि.३०.०८.२०२१. 
आदेडा : 


संदर्भाधीन आदेशान्वये, श्री.हि.ध.शिंदे, उपसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय यांची विशेष कारणास्तव केलेली बदली, श्री.शिंदे यांची विनंती व प्रशासकीय 
कारण विचारात घेऊन रद्द करण्यात येत असून त्यांची बदलीनंतरची पदस्थापना पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव कार्यरत पद बदली नंतर पदस्थापनेचे पद व 
ठिकाण 


१ | श्री.हि.ध.शिदे उप संचालक, कल्याण उप संचालक, पालघर 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री.हिं.ध.शिदे, उप संचालक यांनी, 


तात्काळ बदलीच्या पदावर रूजू व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य संचालनालय यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील कलम ४(५) नुसार कलम ६ मध्ये 
नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लगतच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सदर बदली 
करण्यात येत आहे. 
४. श्री.हि.ध.शिंदे, उप संचालक यांची बदली त्यांनी बदलीबाबत केलेल्या विनंतीनुसार 
शासन मान्यतेने करण्यात येत असल्याने त्यांना बदली प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 
६. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०९२०१८११२६०५१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
नि ती या 1 0101 


|, ७१, ou=INDUSTRIES, ENERGY 
LA XA MA N RA O AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=feb24b5f5d15 12bb47f7baeSad1db4953358cd43c999bdf081 
4c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 


P U L K U N DWA R Date: 2021.09.20 18:13:15 +05'30' 
(डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला 
संकुल, TaD, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ- ०५२१/प्र.क्र.9६/कामगार-१ 


महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कल्याण व पालघर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

श्री.हिं.ध.शिंदे, उप संचालक (द्वारा: संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा(पू), मुंबई.) 

) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

८) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


